ग्रामिण रुग्णालय, निजामपूर-जैताणे जि.धुळे 
व ग्रामिण रुग्णालय, नटावद जि.नंदूरबार 
येथील ५० अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१९ /प्र.क्र.८९ /आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १९ मार्च,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१८/प्र.क्र.१२१/आरोग्य -३, 
दिनांक-११.१०.२०१८ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नाशिकमंडळ 
नाशिक/अपदे मुदतवाढ/सन१९-२०/३००७-०८/१९, दिनांक-१५.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, निजामपूर- जेताणे जि.धुळे येथील २५ अस्थाई पदे व 
ग्रामिण रुग्णालय, नटावद जि.नंदूरबार येथील २५ अस्थाई पदे अज्ञा एकूण yo अस्थाई पदांना 
दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ग्रामिण रुग्णालय, निजामपूर- 
जैताणे जि.धुळे येथील २५ अस्थाई पदे व ग्रामिण रुग्णालय, नटावद जि.नंदूरबार येथील २५ अस्थाई 
पदे अशा एकूण ५० अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६- सार्वजनिक आरोग्य 
००१- संचालन व प्रशासन 


शासन निर्णय क्रमांक: पदआ २०१९/प्र.क्र.८९/आरोग्य-३, 


(०१)(०८) - 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दिनांक- २१.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१६१७१६५२९७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


| Dinesh Kadam Patil 
R O $ h a n | DN: CN = Roshani Dinesh 
न Kadam Patil, C = IN, S = 
D | Nn e 5 h Maharashtra, O = Government 


,, Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil 0५७७५५... 
+05'30' 
(रो.दि.कदम- पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा PASH, AKT आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचाळक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, धुळे/ नंदूरबार. 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/ नंदूरबार. 


वैद्यकीयअधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालये, (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक यांचेमार्फत) 


. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११, 
१२. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


/« > 
- 


विवरण पत्र ”अ” 


पदनाम पदा ची वेतनश्रेणी ज्या.शा.नि.अन्वये पदे ज्या लेखाशिर्ष 
संख्या पुढे चालू ठेवण्यात | दिवसापासून 


पद पुढे चालू ठेवण्या 
बाबत आवश्यकता 


अ.कृ| तात्पुरती पदे प्रथम ज्या 
शा.नि.अन्वये निर्माण 


झाली तो क्र.व दिनांक आली तो शा.नि.कर.व | पदे चालू 
दिनांक ठेवावयाची 
तो दिनांक 
ग्रामीण रुग्णालय, निजामपूर-जैताणे जिल्हा धुळे 
महाराष्ट्र शासन शासन १/३/२०१५ |२२१०- वैद्य.सेवा व |ग्रामीण व आदिवासी 


निर्णय क्रमांक - पदआ 


4 E 


१५/आ-३ अधिपरिचारीका, वर्ग ३ २०१४/प्र.कर. न्य सार्वजनिक आरोग्य जनतेला आरोग्य सेवा 
६९/आरोग्य-३, दिनांक ४ 
कळे अकळ या म Tas. दृव्तेश of सार्व. आरोग्य, |उपलब्ध करुन देणेसाठी 


दिनांक.०४ जून २००८ |कारभारी, वर्ग- 


५२००-२०२०० ग्रे.वे.२८०० १/३/२०१५ |(०१)(०८)प्राआकेंद्राचा तसेच शासनाचे राष्ट्रीय 


शासन 
०७६६ ज्र ay mea महाराष्ट्र गाशा शास 
निर्णय क्रमांक - पदआ 
५२००-२०२०० ग्रे.वे.२००० २०१४/प्र.क़. 
६९/आरोग्य-३, दिनांक ४ 
५२००-२०२०० ग्रे.वे.१९०० बतील. अमन 
CCC ०-७टट० ग्रे.वे.१३०० 
४४४ ०-७४४० ग्रे.वे.१३०० 


SEE ०-७४४० ग्रे.वे.१३०० 


१५६००-३९१०० ग्रे.वे.६६०० 
९३००-३४८०० ग्रे वे ५४०० 


-३ 
कार्यक्रम राबविणेसाठी 
सदर अस्थाई पद पुढे 
9 चालू ठेवणे आवश्यक 
ह: $ 
, वर्ग-ड 


आहे. 


(२२१० ०४१३) 


शा. सहाय्यक 
डर 
» 


एकूण R 


ay 


CEC ०-७४४० ग्रे.वे.१३०० 


ली 


aie Safer R ९ ३००-३४८०० ग्रे.वे.५४०० 
arent [Pe अणिकारी | 
२१०८/५६/प्र.क्र. ९३००-३४८०० ग्रे.वे.४२०० 


विवरण पत्र ”अ” 


ती वेतनश्रेणी 
संख्या 


ग्रामीण रुग्णालय, नटावद जिल्हा नंदुरब्रार 


२३००-३४८०० ग्रे.वे.५४०० १/३/२० १५ 
महाराष्ट्र शासन शासन 
वैद्यकिय अधिकारी ate ee 
निर्णय कमांक - पदआ 


पद पुढे चालू ठेवण्या 
बाबत आवशयकता 


ज्या.शा.नि.अन्वये पदे| ज्या 
पुढे चालू ठेवण्यात । दिवसापासून 
ली तो शा.नि.क.व | पदे चालू 
दिनांक ठेवावयाची 
तो दिनांक 


तात्पुरती पदे प्रथम ज्या 
शा.नि.अन्वये निर्माण 
झाली at कृ.व दिनांक 


शानिसाआविक्रं आरुबा 


२००७ 


२२१०- वैद्य.सेवा व ग्रामीण व आदिवासी 


२० १ड/प्र.क़ 
९३००-३४८०० ग्रे.वे.४२०० 
अधिपरिचारीका, वर्ग १८00 | cepa, दिनांक ४ 


डि 
(जा 
हा 
a 
|e 


(प्र.क्र. २६८/आरोग्य- सार्वजनिक आरोग्य जनतेला आरोग्य सेवा 


दि. २४ऑक्टोबर २००८ ०६- सार्व. आरोग्य, उपलब्ध करून देणेसाठी 


(७१)(०८ )प्राआकेंद्राचा |तसेच शासनाचे राष्ट्रीय 


ग्रा.रु.इतका दर्जा कार्यक्रम राबविणेसाठी 
वाढविणे 


(२२१० ०४१३) 


सदर अस्थाई पद पुढे 
चालू ठेवणे आवश्यक 


आहे. 


डँड४०-७४४०ग्रे.वे.१३०० 


सफाईंगार, वर्ग-४ POE Bote 
ECE 0O-3ECO TA. 2300 


24% 00-38 १०० ग्रे वे ६६०० 


व्यव 
वेद्यकिय अधिक्षक, वर्ग-१ 


कज 
zx 
a 
aa 
ie 
ल्ल [र 


LOE ०-७४४० ग्रे.वे.१३०० 


LCC ०-७४४०ग्रे.वे.१३०० 


